दिनांक १८ ते २२ wyatt, २०२४ या 
कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२३-२४ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १४२४/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-१८/०३/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक १५.१२.२०२३ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/व्हॉलीबॉलळ/२०२३-२४, 
दि.१६.०१.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/१०१, दि.२४.०१.२०२४ 
शासन निर्णय :- 
दिनांक १८ ते २२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबाल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता आर.सी.एफ़.क्रीडा संकुल, चेंबुर, मुंबई येथे दि. ८ 
जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात 
आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच 
राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या (महिला संघासाठी रु.१,४८,५५०/- व 
पुरुष संघासाठी रु.१,४८,५५०/-) असे एकुण रु.२,९७,१००/- (रुपये दोन लाख सत्याण्णव हजार शांभर 
फक्‍त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १५ ते १७ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १८ ते २२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १४ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 
(A) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या 
विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १५ ते २२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-२, 


१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥8१॥8/95॥[॥9.90५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३११३३३६५५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI 


AVHAD 
Date: 2024.02.13 11:44:15 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ” ( पुरुष संघ ) 


दिनांक १८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


(व्यवस्थापक) 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

१ | श्री. कौशल सुरंद्र बेळेकर, महसुल सहाय्यक । महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२ | श्रो. चेतन शंकर काळे, नियतक्षेत्र अधिव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, धुळे. 

3 | श्री. राहुल संतोष गुणवंते, तलाठं तहसिल कार्यालय, साक्रो, जिल्हा- धुळे. 

४ | श्री. कल्पेश मधुकर आहिरे, वनपरिक्षेत्र कार्यालय, शाहदा, जिल्हा नंदूरबार. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

५ | श्री. नितिन र. बेडसे, नियतक्षेत्र अधिव वनपरिक्षेत्र कार्यालय, सांगवी, जिल्हा — धुळे. 

६ | श्री. राहुल ब. बोईनवाड, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, परभण 

७ | श्री. विवेक सु. दापके, कर सहायक वस्तू ब GA कर भवन, बी विग, बांद्रा, मुंबई. 

८ | श्री. राकेश ग. भांडबलकर, वरीष्ठ लिपीव कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर. 

९ | श्री. शंकर सं. रेणापूरे, पाठयनिर्देशव जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, नांदेड, जि. नांदेड 

१० | श्रो. अतुल बळोराम नेवारे, वरोष्ठ लिपी सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता कार्यालय, 

यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, यवतमाळ. 

११ | श्री. सलमान खान, कनिष्ठ लेखापरिक्षक स्थानिक निधी लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, चंद्रपूर. 

१२ | श्रो. सचिन रा. ठाकरे, वनपरिक्षेत्र अधिव उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग, जिल्हा गोंदिया. 

१३ | ot. दिनेश स. मोरे, वरोष्ठ अधिकारी, वित्त. । महाव्यवस्थाप (वित्त) राष्ट्रीय केमिकल्स आणि 
(प्रशिक्षक) फर्टिलाईजर्स लि. चेंबूर, मुंबई. 

१४ | श्री. प्रमोद यादव तांडेल, टिप्पणी सहाय्यक  । संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 


विवरणपत्र - ब ( पुरुष ) 


दिनांक १८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत शिवछत्रपती क्रोडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
आयोजित करण्यात येणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
पुरुष व्हॉलीबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र रुपये 
र 

Q : 9 

3 0 [साठो ॥॥ ०५ पंच 9 


3 


ia 
fee: ad 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी बॉल (१६००५२) 
Q | प्रशिक्षण शिबोरासाठी इतर व्यवस्था (प्रतिदिन रु.१०००/- प्रमाणे) 


बोराच्या ३ दिवसांच्या धोतील खेळाडू व प्रशिक्षक यांच्याव ४२०० 
अल्पोपहार व चहापाणी खर्च (रु.१०० x खेळाडू १४५३) ee | 
od 
६ टि शर्ट रु. ७००/- प्रमाणे. 
६ गॅलेक्सी सेथेटिक शा्डनंग क्लॉथ शार्टस रु. ७०० प्रमाणे. 


२ 
२ 


१२ सपाटर रु. ३५०/- प्रमाणे. 
१४ टॉवेल रु. १७५/- प्रमाणे. 
प्रथमोपचार ब किरकोळ | 


एकूण पये : (रु. एक लाख अड्डचाळास हजार प शह पन्नास फक्‍त) १,४८,५५०/- 


>“0 


7 


विवरणपत्र — क (पुरुष) 
दिनांक १८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ८ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले पुरुष अधिकारी / 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग/ कार्यालय 

१ श्री. सागर वा. Aled, वरिष्ठ लिपिक महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 

२ | श्री. कल्पेश म. आहिरे, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र कार्यालय, MET, जिल्हा नंदूरबार. 

3 | श्री. शुभम र. वानखडे, राज्यकर निरिक्षक AR ब सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 

% श्री. बद्रिनाथ अ. डहाळे, कनिष्ठ लिपीव पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा. 

५ | श्री. राजू ज. राठोड, महसूल सहाय्यक तहसिल कार्यालय, Hae, जि. नांदेड 

६ | श्री. सचिन रा. ठाकरे, वनपरिक्षेत्र अधिव उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग, जिल्हा गोंदिया. 

७ | श्री. नितिन र. बेडसे, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र कार्यालय, सांगवी, जिल्हा — धुळे. 

८ | श्री. नागेश म. हारनाळे, दप्तर कारकून कार्यकारी अभियंता, लातूर, जिल्हा -- लातूर. 

९ । श्री. शंकर सं. रेणापूरे, पाठयनिदेशक जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, नांदेड, जि. नांदेड 

१० | श्री. राहुल ब. बोईनवाड, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, परभण 

११ | श्री. दत्तप्रसाद सु. कालेलकर, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, सिधुदुर्ग, जि. सिंधुदुर्ग. 

१२ श्री. वैभव नं. माही, सहासक कक्ष अधिव महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग कार्यालय, नवी मुंबई. 

१३ | श्री. कौशल सु. बेळेकर, महसूल सहायक महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१४ | श्री. राहुल सं. गुणवंते, acid तहसिल कार्यालय, साक्री. 

१५ | श्री. विवेक सु. दापके, कर सहायक वस्तू ब सेबा कर भवन, बी विग, बांद्रा, मुंबई. 

१६ | श्रो. गोविदा रमेश बोरसे, वैज्ञानिक सहायक । प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, दिंडोरी, 

नाशिक. 

१७ | श्री. राकेश ग. भांडबलकर, वरीष्ठ लिपीव कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर. 

१८ | श्री. विजयकुमार ना. पळसेकर, कार्यकारी अभियंता भंडारा पाटबंधारे विभाग, 
प्रथम लिपीक जिल्हा भंडारा. 

१९ | ait. अतुल बळीराम नेवारे, लिपीक टंकलेखक | मा. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 

कार्यालय, यवतमाळ. 

२० | श्री. AVA अनिल पवार, महसूल सहायक तहसिल कार्यालय, यवतमाळ. 

२१ | श्री. गणेश चं. विधाते, लिपीक टंकलेखक महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२ | श्री. चेतन शंकर काळे, वनरक्षक णी | वबनपरोक्षेत्र अधिकारी धुळे यांचे कार्यालय, धुळे. 
तपासणी पथक 

२३ | श्री. सलमान खान, कनिष्ठ लेखापरिक्षक स्थानिक निधी लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, चंद्रपूर. 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAuI 
AVHAD 
Date: 2024.02.13 11:44:29 +05'30' 


( ज्ञानेश्‍वर आव्हाड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र अ( महिला संघ ) 


दिनांक १८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व्हॉलीबॉल संघाचे 
प्रतिनिधीत्ब करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


। क्र. | खेळाडूचे नाव वपदनाम  /7ढ | विभाग / कार्यालय 
१ | श्रीमती स्नेहा शरद पवार, जवान MAH, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 
२ | श्रीमती योगिता सा. कोल्हे, स्वीय सहाय्यक | कौशल्य विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३ । श्रीमती स्नेहल चं. अबसरमल, वन क्षेत्रपाल । वनपरिक्षेत्र कार्यालय, नवापूर लिमडावाडी, गांधीपुतळ 
४ | श्रीमती श्रुती प्र. नळकांडे, वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक कक्ष अधिकारी, 
५  । श्रीमती रोहोणी दि. पाटील, कक्ष अधिव पर्यावरण ब वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
६ । श्रीमती दिपा दिलीप मंडल, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र कार्यालय माखेडा बल्लारप्पा. 
७ | श्रोमती स्नेहल वि. जगताप, त्र धव उपसंचालक, HIST व युवक सेवा कार्यालय, कोल्हापूर. 
८ | श्रीमती श्रध्दा कुलकर्णी, क्रोडा शिक्षिका हुजूरपागा हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, पुणे. 
९ । श्रीमती ज्योती सूर्यवंशी, क्रोडा अधिकारी | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, बालेवाडी, पुणे. 
१० | श्रीमती स्वाती बेने, क्रिडा शिक्षिका महर्षि कर्वे स्री शिक्षण संस्थेचे महिलाश्रम हायस्कूल व 
ज्युनिअर कॉलेज, कर्वे नगर, पुणे. 
११ | श्रीमती शिल्पा द. चाबुकस्वार, जिल्हा ब्र धकारो, पुणे, विभागीय क्रोडा संकुल, 
क्रिडा अधिकारी येरबडा, पुणे. 
१२ । कु. एकता के. तिजारे, निमतानदार-२ उप अधोकक्ष भूमी अभिलेख, दर्यापूर यांचे कार्यालय, 
अमरावती. 
१३ | श्री. विकास बा. माने, त्र धव आयुक्त, क्रोडा F युवक सेवा संचालनालय, 
(प्रशिक्षक) बालेवाडी, पुणे. 
१४ | श्री. कमलाकर द. डोके, सहा. शिक्षक प्रन्सिपल, आर.सी.एम. गुजरात हायस्कूल, कसबा 
(व्यवस्थापक) पेठ, पुणे. 


श्रीमती स्वाती बेने, क्रिडा शिक्षिका ब कु. एकता के. तिजारे, निमतानदार-२ या महिला खेळाडू निवड 
चाचणीसाठी उपस्थित नव्हत्या, त्या राष्ट्रीय खेळाडू असल्यामुळे त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांना महाराष्ट्र 
राज्यात सहभागी करण्यात आले आहे. 


विवरणपत्र “ब” (महिला) 


दिनांक १८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व्हॉलीबॉल संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


g ty = न 
निवड चाचणीसाठी मैदान भाडे व इतर व्यवस्था 


३ | निवड चाचणीसाठी उपस्थित पंच, प्रतिनिधी स्वयंसेवक यांच्या वरील अल्पोपहार व ४००० 
चहापाणी खर्च 


ar 


२ 


शबीराच्या 3 दिवसांच्या व 
अल्पोपहार ब चहापाणी खर्च (रु.९००५खेळाडू १४५३) 
४ | सराव शिबोरातील ३ दिवसांच्या कालावधीतील प्रशिक्षकांचे मानधन (७००५३) 


R 
२६ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग IANA MSA रु. ७००/- प्रमाणे 

¥ 

द 

७ 

९ 


एकूण खर्चे रु. एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार पाचशे पन्नास फक्त १,४८,५५०/- 


तट 


fees 
Ea 
क 
Ea 
७ 
ही 
ae 


विवरणपत्र — क (महिला) 
दिनांक १८ ते २२ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ८ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले महिला अधिकारी 
/ कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग/ कार्यालय 
१ | श्रोमती स्नेहा शरद पवार, जवान Teh, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 
२ | श्रोमती योगिता सा. कोल्हे, स्वीय सहाय्यक कौशल्य विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3 | Mad प्रभावती व. उंबरे, महसूल सहाय्यक  । तहसिल कार्यालय, धाराशिव. 
४ | श्रीमती स्नेहल चं. अबसरमल, वन क्षेत्रपाल  । वनपरिक्षेत्र कार्यालय, नवापूर लिमडावाडी, गांधीपुतळ 
Q । श्रीमती सुनिता सुभाष पाटील, वनपाल वनपरिक्षेत्र कार्यालय, नवापूर लिमडावाडी, गांधीपुतळा 
६ | श्रीमती पिंको भिमराव बडगुजर, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र कार्यालय, नवापूर लिमडावाडी, गांधीपुतळ 
७ । श्रीमती तेजस्वीनी वि. पाटील, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र कार्यालय शाहादा, जिल्हा- नंदूरबार 
८ | श्रीमती रेखा नवलसिंग गिरासे, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र कार्यालय, जिल्हा- नंदूरबार 
९ | श्रीमती कल्पना द. काशिद, महसूल सहाय्यक । जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव. 
१० | श्रीमती बालिका प्र. चोरे, महसूल सहाय्यक धकारी कार्यालय, धाराशिव. 
११ | श्रीमती नयना किसन हाडस, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र कार्यालय रोहयो, नंदूरबार. 
१२ | श्रीमती नरगिस इस्माईल बागवान, उपकार्यकारी | जलसंपदा विभाग, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे-१. 
अभियंता 
१३ | श्रीमती श्रुती प्र. नळकांडे, वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक कक्ष अधिकारी, 
१४ | श्रीमती रोहीणी दि. पाटील, कक्ष अधिकारी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१५ | कु. दिपा दिलीप मंडल, वनरक्षक वभागीय व्यवस्थापक, माखेळा वन प्रकल्प विभाग, 
बल्लारशाह. 
१६ । श्रीमती संगिता एम. जगताप, जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, सातारा. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 
१७ | श्रीमती स्नेहल वि. जगताप, त्र ae उपसंचालक, HIST ब युबक सेवा कार्यालय, 
कोल्हापूर. 
१८ | श्रीमती श्रध्दा कुलकणी, सहाय्यक शिक्षिका  । हुजूरपागा हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, पुणे. 
१९ | श्रीमती स्वाती बेने, क्रिडा शिक्षिका महिलाश्रम हायस्कूल, पुणे. 
२० | श्रीमती ज्योती सूर्यवंशी, क्रोडा अधिकारी | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, बालेवाडी, पुणे. 
२१ | श्रीमती शिल्पा द. चाबुकस्वार, त्र धकारी | जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, येरवडा, पुणे. 
२२ | डॉ. माधुरी सोडगीर, सहयोगी प्राध्यापक मुंबईविद्यापीठमुंई. 11. 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAuI 
AVHAD 
Date: 2024.02.13 11:44:48 +05'30' 


( ज्ञानेश्‍वर आव्हाड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


